एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-९ अंतर्गत 
कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन 
अधिकारी (गट-ब) या संवर्गातील परिवीक्षाधीन 
अधिकाऱ्यांना जिल्हास्तरीय प्रशिक्षणासाठी 
जिल्हा/क्षेत्रीय कार्यालय वाटप करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक : कौविउ-२०२३/प्र.क्र. २९३/प्रशा- २ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ मार्च, २०२४. 


वाचा:- १ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ, 
दि. २०.०१.२०१४ 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : टिआरएन-१११४/प्र.क्र.८३/१४/१८-ब, 
दि. ०३.११.२०१४ 
3) कार्यालयीन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : टिआरएन-०६२३/प्र.क्र.४५/ 
सीपीटीपी ब, दि. १८.०९.२०२३ 
४) सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक क्र. टिआरएन-०६२३/प्र.क्र.६४/सीपीटीपी 
दि. २२.०९.२०२३ 
५) शासन निर्णय समक्रमांक दि. 02.99.2023. 
६) संचालक (सीपीटीपी), वसंतराव नाईक राज्य कृषी व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था 
(वनामती), नागपूर यांचे पत्र क्र. आस्था ०३२४/ सीपीटीपी ९/उन्नती/८७६/२०२४, 
दि. ०१.०३.२०२४. 
७) आयुकत, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय यांचे पत्र क्रमांक 
कौविरोउआ-२/राजप/आस्था/(४३/२०२३)२३८५, दि. १२.०३.२०२४. 
शासन आदेशा :- 
संदर्भाधीन दि. २०.०१.२०१४ च्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत 
राज्यसेवा परीक्षेद्वारे सरळसेवेने नियुक्‍त होणाऱ्या गट -अ मधील उमेदवारांना यशदा, पुणे तसेच गट- ब 
मधील उमेदवारांना वनामती, नागपूर या संस्थांमार्फत २ वर्षाचा एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम 
राबविण्यात येत आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन दि. १८.०९.२०२३ च्या कार्यालयीन 
आदेशान्वये राज्यसेवा परीक्षा-२०२१ च्या अंतिम निकालान्वये शिफारसपात्र ठरलेल्या कौडाल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी (गट-ब) या पदावरील १२ उमेदवारांना दि. ०३.१०.२०२३ 
पासून पुढील २ वर्षाच्या कालावधीकरीता एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-९ (सीपीटीपी-९) 
अंतर्गत प्रशिक्षणार्थी परिवीक्षाधीन अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने दि. 
०८.११.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये विभागाच्या अधिपत्याखाळील कौडाल्य विकास, रोजगार व 


शासन Beal क्रमांक : कौविउ-२०२३/प्र.क्र. २९३/प्रशा- 2 


उद्योजकता आयुक्तालय या कार्यालयाच्या आस्थापनेवर सदर १२ उमेदवारांकरीता २ वर्षांसाठी 
अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. 
संचालक, वनामती यांच्या दि. ०१.०३.२०२४ च्या पत्रान्वये सीपीटीपी-९ अंतर्गत प्रशिक्षण घेत 
असलेल्या परिवीक्षाधीन अधिकाऱ्यांना दि. २०.०३.२०२४ पासून जिल्हास्तरावरील प्रशिक्षणासाठी रुजू 
होण्याकरीता दि. १८.०३.२०२४ (म. नं.) कार्यमुक्त करण्यात येईल, असे कळविले आहे. त्यानुषंगाने 
सीपीटीपी-९ अंतर्गत प्रशिक्षणार्थी परिवीक्षाधीन अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या कौशल्य 
विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी (गट-ब) या संवर्गातील खालील १२ उमेदवारांना 
विभागांतर्गत जिल्हास्तरीय प्रशिक्षणासाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या जिल्हा/क्षेत्रीय कार्यालयात 
नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. सदर नियुक्‍ती दि. ०३.११.२०१४ च्या शासन निर्णयातील मार्गदर्शक 
सूचनांनुसार करण्यात येत आहे. 


2. 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव | अधिकाऱ्याचा अधिकाऱ्याचा जिल्हास्तरीय प्रशिक्षणासाठी देण्यात 
क्र. जिल्हा महसुली विभाग आलेल्या जिल्हा/क्षेत्रीय कार्यालयाचे 
नाव 

१) | श्री. गोविद भागवत | बीड छत्रपती संभाजीनगर | जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व 
गवळी उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, सातारा 

२) | श्री. अनिकेत नांदेड छत्रपती संभाजीनगर | जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व 
विनायकराव उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, यवतमाळ 
चव्हाण 

3) श्री. सुरज बापुसो | कोल्हापूर । पुणे जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व 
देबाजे उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, सिंधुदुर्ग 

४ श्री. विनय अशोक | सातारा पुणे कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
सोनावणे आयुक्तालय, नवी मुंबई 

५) | श्री. श्रीपाद हिगोली छत्रपती संभाजीनगर | जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व 
जगन्नाथ परळीकर उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, बुलढाणा 

६) | श्री. योगेश नामदेव | अहमदनगर | नाशिक जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व 
उगले उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, छत्रपती 

संभाजीनगर 

७) श्री. प्रांत बीड छत्रपती संभाजीनगर | जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व 
बाळासाहेब सानप उद्योजकता AMT केंद्र, अहमदनगर 

८) | ata. सुप्रिया सातारा पुणे जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व 
पांडुरंग ननावरे उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, रत्नागिरी 

९) श्रीम. सुवर्णा राजेंद्र पुणे पुणे जिल्हा कौडल्य विकास, रोजगार व 
निंबाळकर उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, ठाणे 

१०) | श्रीम. वृषाली अमरावती । अमरावती जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व 
उत्तमराव भडके उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, नाशिक 

११) | श्रीम. रामेश्वरी अहमदनगर | नाशिक जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व 
पांडुरंग पालवे उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन Beat क्रमांक : कौविउ-२०२३/प्र.क्र. २९३/प्रशा- 2 


१२) | श्रीम. अस्मिता नंदुरबार नाशिक कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
भाईदास ठाकरे आयुक्तालय, नवी मुंबई 


३. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकाऱ्यांनी विभागांतर्गत जिल्हास्तरीय प्रशिक्षणासाठी त्यांना वाटप 
करण्यात आलेल्या जिल्हा कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रात/आयुकक्‍्तालयात 
दि. २०.०३.२०२४ (म. पू.) रोजी रुजू व्हावे. 

४. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकाऱ्यांच्या विभागांतर्गत जिल्हास्तरीय प्रशिक्षणाबाबत पुढील 
आवर्यक ती कार्यवाही आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, नवी मुंबई यांनी 
करावी. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१४१५३९३२३७०३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRABHAKAR 
ATMARAM SANKHE 


(प्रभाकर संखे) 
शासनाचे अवर सचिव 

प्रत, 
१) अपर मुख्य सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
३) महाळेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
४) आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५) संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (वनामती), बोले पेट्रोल 

पंपजवळ, अमरावती रोड, धरमपेठ, नागपूर-४४२ ४१० 
६) सर्व उप आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागीय आयुक्तालय 
७) सर्व सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय. 
८) अपर कोषागार अधिकारी, उप कोषागार कार्यालय, नवी मुंबई 
९) सामान्य प्रशासन विभाग ( सीपीटीपी-ब) 
qo) संबंधित परिवीक्षाधीन अधिकारी (वनामती मार्फत) 

११) निवड नस्ती (प्रशा-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


